सन 2023-28 मध्ये राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानातंर्गत 
(गळीतधान्य व भात पड क्षेत्रामध्ये तेळबिया उत्पादन 
वाढ (TRFA) करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
तिस-या हप्त्याचा एकूण ₹२०२.२०००१ लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 
संदर्भ:- 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 9-9/2023/NFSM-OILSEEDS, दि.०९ मार्च, २०२३ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १३-१७/२०२३-०७, दि.१४ एप्रिल, २०२३ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे Ta Extn.2/NMEO/AAP2023-23/F.NO.9/ 94909, दि.१० मे, २०२३ 
६. शासन पत्र क्र.३<४-०१२३/७.३.१३/१४-५, दि.३० मे, २०२३ 
७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्रर/राखातेअ/वाकृआ/प्रमाप्र/प्र.क्र.०१/१९५३५/२३, 
दि.०९ जून, २०२३ 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्रर/राखातेअ/वाकृआ/प्रमाप्र/प्रक्र०१/२०८२९/२३, दि.२१ जून, २०२३ 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९०/४अ, दि.२७ जून, २०२३ 
१०. केंद्र शासनाचे पत्र H.§-98/2023-AAP/Coord (Oilseeds), दि.१७ जुले, २०२३ 
११. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र/२राखातेअ २३-२४/वि.मा.प्र./अ.वा.मा./प्र.क्र.९/२४६७६/२३, 
दि.२६ जुले, २०२३ 
१२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९४/४अे, दि.०८ सप्टेंबर, २०२३ 
१३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.६-१४/२०२३-/१/०/०००॥० (Oilseeds), दि.२९ नोव्हेंबर, २०२३ 
१४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्रर/राखातेअ २३-२४/वि.मा.प्र./अ.वा.मा./प्र.क्र.९/३७६१४/२३, 
दि.०१ डिसेंबर, २०२३ 
१५. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०७/कार्या-६, दि.१७ जानेवारी,२०२४ 
१६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९५/१७-अ, दि.१९/०१/२०२३ 
१७. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८ डिसेंबर, २०२३ 
१८.केंद्र शासनाचे पत्र H.§-98/2023-AAP/Coord (Oilseeds), दि.०४ मार्च, २०२४ 
१९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्रर/राखातेअ २३-२४/वि.मा.प्र.ति.ह./अ.वा.मा./प्र.क्र.९/७४२३/२३, 
दि.०५ मार्च, २०२४ 
२०.आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.५०/कार्यासन-६, दि.१३ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९५/४ओ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानाकरिता एकूण रु.८६६९.५७ लाख (सन २०२२-२३च्या 
प्रलंबित दायित्वासह) वार्षिक कृति आराखड्यास राज्य स्तरीय समितीने वार्षिक कृति आराखड्यास संदर्भाकिंत 
दि.३० मे, २०२३ च्या शासन पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. सदर कृती आराखडयास दि.२७ जून, २०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान अंतर्गत पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाने दि.१७ जुले, २०२३ च्या पत्रान्वये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा एकूण रु.१२१.३२ लाख एवढा निधी वितरीत केला आहे. त्याअनुषंगाने 
दि.०८ सप्टेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण रु. २०२.२०००१ लाख निधी वितरीत 
केला असून केंद्र शासनाच्या दि. २९ नोव्हेंबर, २०२३ सन २०२३-२४ करीता राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानातंर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी गळीतधान्य व भात पड क्षेत्रामध्ये तेलबिया उत्पादन वाढ (TRFA) करिता दुस-या 
हप्त्यापोटी एकूण रु.१२१.३२ लक्ष निधी वितरीत केला आहे. त्याअनुषंगाने दि.१९ जानेवारी, २०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण रु. २०२.२०००१ लाख निधी वितरीत केला आहेत. 

सन २०२३-२४ करिता केंद्र शासनाने आता तीन्ही प्रवर्गाकरीता राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानातंर्गत 
(गळीतधान्य व भात पड क्षेत्रामध्ये तेलबिया उत्पादन वाढ (TRFA)) करिता तिस-या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा 
₹॒ 9280.82 लाख निधी संदर्भाकिंत दि. ०४ मार्च, २०२४ रोजी पिकनिहाय व प्रवर्गनिहायवितरीत केलेला आहे. 
त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भाकिंत दि.०५ मार्च,२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाकरीता तिस-या हप्त्याचा राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व भात पड क्षेत्रामध्ये तेलबिया 
उत्पादन वाढ (TRFA)) करिता प्राप्त झालेला केंद्र HATA ₹ १२१.३२ लाख व राज्य हिछछ्याचा ₹ ८०.८८००१ 
लाख असा एकूण ₹ २०२.२०००१ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 
शासन निर्णयः 

१. सन २०२३-२४ करीता राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व भात पड क्षेत्रामध्ये 

तेलबिया उत्पादन वाढ (TREA) करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण 

XT २०२.२०००१ लाख (रुपये दोन कोटी दोन लाख वीस हजार एक Hae) निधी या शासन निर्णयान्वये 

आयुक्त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, 

सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(₹ लाख) 
अ.क्र. | पिके केंद्र हिस्सा (Go टक्के) | राज्य हिस्सा (४० टक्के) | एकूण 
a — «| गळीतधान्य | 992.20 (9.39338 १९८.२८३३४ 
२. TRFA २.३५ १.५६६६७ ३.९१६६७ 
एकूण एकंदर =| १२१.३२ ८०.८८००१ २०२.२०००१ 


२. राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व भात पड क्षेत्रामध्ये तेलबिया उत्पादन वाढ 
(TRFA)) करिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा ₹१२१.३२ लाख (एक कोटी एकवीस लाख 
बत्तीस हजार फक्त) निधी व राज्य हिस्स्याचा ₹८०.८८००१ लाख (ऐंशी लाख अठ्ठयाऐंशी हजार एक फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९५/४ओ 


कि 


wad निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(09) (१४) कृषि उन्नती योजना- (09) (१४) कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-राष्ट्रीय तेलबिया व | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-राष्ट्रीय तेलबिया व 
तेळताड अभियान तेळताड अभियान 
ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) 
(कें.पु.यो)(केंद्र हिस्सा६०%) (कें.पु.यो)(राज्य हिस्सा४०%) 
(२४०१५४८६), 33- अर्थसहाय्य (२४०१५४७७), 33- अर्थसहाय्य 


या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करणेसाठी 
पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PEMS प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 
व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय खाद्य तेळ अभियान ही योजना 5९५ मार्क करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व भात पड क्षेत्रामध्ये तेलबिया उत्पादन 
वाढ (TRFA)) करिता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹२०२.२०००१ लाख निधी संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१२ एप्रिल,२०२३ दि.०८ डिसेंबर,२०२३ व आदिवासी 
विकास विभागाच्या दि.१३ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकांनुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९५/४ओ 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१७१७३५५६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHENDRA Sexes tit a 


2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec6836d8 
d498d0797965898, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF 
A6BAAGEA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2024.03.15 17:27:10 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (आदिवासी विकास), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 
९. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती-४ओ 


me) 
ey 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


